RNI No. MAHBIL /2009 /35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष१, अंक ४३] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५-११, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Division ) and Judicial Magistrate, First Class , 
Vengurla from 25th August 2015 A .O . H . to 
3rd September 2015 B .O . H . shall remain with 
Shri J. C . Yadav , Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Kudal. 


Order 


No. Admn. 2193 /2015 . — Shri D . S . Zanvar , 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla is granted 
earned leave for 8 days from 26th August 2015 
to 2nd September 2015 and permission to leave 
Head Quarter from 25th August 2015 A . O . H . to 
3rd September 2015 B . O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri D . S . Zanvar, is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Vengurla . 

Certified that, under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Shri D . S . Zanvar, would have been continued 
to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Vengurla 
had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri D . S. 
Zanvar, Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla the 
charge of the Court of Civil Judge ( Junior 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Kudal. The Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate, First Class , 
Vengurla is also directed to submit joining report 
to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


SUNIL K . KOTWAL , 
Principal District and 
Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


Sindhudurg , 
dated 21st August 2015 . 


ATT yok ( fol. fa .q.) — 8 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / का .त . ६ / का . क / १५६ / सन २०१५ . - - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , छगन गंडाळ , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग या आदेशाद्वारे रायगड 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा महासंघ मर्या., अलिबाग , जि . रायगड या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या 
अधिकाऱ्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०७ 
२ ( एच ) व ( जे ) नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ), ( १० ), ( ११ ) , ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद 
वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), (१५), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . वसुली अधिकाऱ्यांनी 
नियम अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव व हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . विवेक विजय पाटील , 

वसुली व विक्री अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
सहायक उप व्यवस्थापक 
( १) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( २) नियमबाह्य कामकाज केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार राहाल . 
( ३ ) वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ४ ) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत येईल. तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. 
या काळात कर्जदारास अशा मालमतेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ५ ) संस्थेने वसूल केलेला सरचार्ज शासकीय खजिन्यात भरणा करावा . 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

छगन गंडाळ , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

जाहीरनामा 
क्रमांक जिउनि / पणन / कृउबासरोहा / ४०६४ / प्रसिद्धी / सन २००९. - - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम, १९६३ चे कलम १३( क ), ( ड ) तसेच कलम १४ पोट - कलम ४ चा ( क ) व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व नियमन ) नियम ४० अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रोहा, ता . रोहा, जि . रायगड या समितीवर नामनिर्देशित केलेल्या प्रतिनिधींचे 
नाव खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 
अनुक्रमांक नामनिर्देशित प्रतिनिधींचे नाव 

कायमचा पत्ता 

संस्था प्रतिनिधी 

( ४ ) 
१ श्री . मारुती सहदेव खांडेकर मु. पो . खाब , ता . रोहा , जि . रायगड 

प्रक्रिया / खरेदी विक्री संस्था प्रतिनिधी 
२ श्री . लक्ष्मण देवजी महाले मु . रेवळे , पो . मेढा, ता . रोहा, जि . रायगड पंचायत समिती सदस्य प्रतिनिधी 


( ३ ) 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


छगन गंडाळ , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .२/ का . क . १५६/ श्री सातेरी ना .पत / ४५७८ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अ.वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये श्री सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., साटेली- भेडशी, ता . दोडामार्ग, जि . 
सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदाकडील १०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उप नियम (३ ), (५ ), ( ७ ), (९), ( १०), ( ११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३), ( १५ ), (१७ ), (१८ ) व (२० ) 
वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ मार्च २०१५ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान 
करीत आहे : 


अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


नियुक्तीचे ठिकाण /मुख्यालय 


कार्यक्षेत्र 


( २ ) 


( ४ ) 


|ourmro 


श्री . लक्ष्मण पांडूरंग मोरजकर 

सरव्यवस्थापक 

भेडशी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . उल्हास बुधाजी सावंत 

व्यवस्थापक 

आयी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
श्री . सुधाकर न्हानू कुंभार 

व्यवस्थापक 

भेडशी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
श्री . सुनिल प्रभाकर गवस 

व्यवस्थापक 

भेडशी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचे कडील ( वि. व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 

( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७ ) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
म्हणजेच संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करुन त्याच्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास 
वेळोवेळी पाठवावा. 

( ९ ) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेऊनच स्थावर जंगम मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव 
झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांची राहील . 

(१० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा . पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय सूचनेनुसार 
संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सिल वापरण्यात येवू नये. 

(१२) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देण्याची आहे. 
हा आदेश आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे . 


अ . वि . पाटील, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को . वि . पु.) - १अ 


. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचले. - (१) सरव्यवस्थापक कॅथॉलिक अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सो.लि ., सावंतवाडी, ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग यांचा 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ चा प्रस्ताव . 
(२) शासन पत्र क्र . सीएसएल . १४९३/ ११३२ /सीआर ४७/ १५ , सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ . 
( ३) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल. १६०५/ सी . आर . १२० / १५ सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा . पुणे व यांचे कडील संवका / डी - ४ /कलम- १५६ / 

प्र . ०५ , दिनांक १ जून २००५ . 
( ५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व त्या खालील नियम , १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतूद . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .१/ का . क . १५६ / कॅथॉलिक अर्बन / ४४०८ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अ.वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये कॅथॉलिक अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सो .लि ., सावंतवाडी, ता . सावंतवाडी, 
जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदाकडील १०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , 
९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०७ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम ( ३ ), (५ ), ( ७ ), (९ ), ( १० ), (११ ), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३ ), ( १५ ), ( १७ ), (१८ ) व ( २० ) 
वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ मार्च २०१६ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान 
करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा नियुक्तीचे ठिकाण / मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 


१ श्री . मायकल डायगो आल्मेडा 

मॅनेजर सावंतवाडी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . फॅन्की अॅन्थोनी डॉन्टस मॅनेजर ( कर्ज विभाग ) 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचे कडील ( वि .व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

( ६) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७ ) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही (रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
म्हणजेच संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून त्याच्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास 
वेळोवेळी पाठवावा . 

(९ ) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेवूनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास 
त्याची जबाबदारी संबंधितांची राहील . 

(१० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा. पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय सूचनेनुसार 
संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सिल वापरण्यात येवू नये . 

( १२ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेची आहे. 
हा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सहीने व कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित करण्यात केला आहे. 


अ. वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


५ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर , मुंबई यांजकडून 
वाचावे. - (१) महाराष्ट्र शासन सहकारी वटहुकूम नं . १४, दिनांक १३ ऑक्टोबर १९८१ 

( २) सरकारी अधिसूचना कृषि व सहकार विभाग, मत्रालय , मुंबई क्र . सीएलएल / १०८१/ ७३३२ / २२० /१५- सी , 

दिनांक २२ ऑक्टोबर १९८१. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र . वसुली / बी -१/विवअ/ 

नागरी बँका / अधिकार / दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा .क्र . ना.बँका / डी - ४ / 

का .क . १५६/ १०७ ( १४ )/ २००१ , दिनांक १० जुलै २००१ रोजीचे परिपत्रक . 
(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा .क्र .ना.बँका/ डी- ४ / 

अड. पतसंस्था / अधिकार / २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचा आदेश . 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा .क्र . ना. पत / डी- ४ / 

पतसंस्था/ का . क. १५६ /३३८४ / २०१० , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१० रोजीचे परिपत्रक , 
( ७) अध्यक्ष , सरस्वती को - ऑप. क्रेडीट सोसा.लि ., मुंबई यांचा दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ चा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि-१/ का . क . १५६/ सरस्वती को - ऑप .क्रेडीट / ३७८४ / २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( १ ) 
शहर या अधिसूचनेद्वारे सरस्वती को - ऑप.क्रेडीट सोसा.लि ., ९ / २०, विजय नगर को - ऑप .हौ . सो ., जे . आर . बोराचा मार्ग, कस्तुरबा हॉस्पिटल 
समोर, सातरस्ता, मुंबई ४०० ०११. या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), 
( ५ ), ( ६), ( ७), ( ९), (१० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२), (१३ ), 
( १४ ), (१५ ), (१७) , ( १८ ) , (१९ ) व ( २० ) तसेच ९१ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत 
असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी सरस्वती को - ऑप.क्रेडीट सोसा.लि ., ९ / २० , विजय नगर को 
ऑप. हौ. सो ., जे . आर. बोराचा मार्ग, कस्तुरबा हॉस्पिटल समोर , सातरस्ता, मुंबई ४०० ०११. या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे . या 
अधिकारावर अन्य संस्थेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद 
घेण्यात यावी . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली 
अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन, तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का , यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते 
की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही , तोपर्यंत 
घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा 
आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
__ (१ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . अनिल गणपती चव्हाण व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


ही अधिसूचना आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


चं . वि . टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर , मुंबई . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५/ अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , (२) पूर्व उपनगरे, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिउनि - २/ बी - २ / क . १५६ / व . अधि ./ २८५० / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . एम . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( २ ) मुंबई 
ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सत्यम को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., शॉप नं . ३, मरोली चर्च समोर, आशिष सिनेजवळ , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७४ या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप -नियम ( ३ ), 
( ५ ), ( ६), ( ७ ), (९ ), (१० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतुद वगळून ) (१२), (१३ ), 
( १४ ), (१५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमबलजावणी करण्यासाठी दिनांक २० ऑक्टोबर 
२०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत 
असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपूष्टात येतील . प्रदान 
झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का , यांचा कुठेही वापर करता येणार 
नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये 
असे सुचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली 
जाणार नाही , तो पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसुल करावयाचा आहे : - - 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . प्रदिप नामदेव मांडके विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


( 3 ) 


टीप . -विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्यांच्या १० तारखेपर्यंत वसूलीबाबत अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 

एस . एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था (२), पुर्व उपनगरे , मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 
___ क्रमांक सनिक / अ / अवासायन / कासार्डे साप. / अंतिम आदेश / । 
२४०९ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व 
नियम ( १९६१) व महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम १०२( २) व 
१०३( १)( २) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी ए. एम . 
यशवंत , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, कासार्डे, 
साटमवाडी पाणीवापर सहकारी संस्था मर्या., कासार्डे, ता . कणकवली , 
जि . सिंधुदुर्ग , या संस्थेचा कामकाज /व्यवहार गुंडाळून संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत आहे व कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर सहायक 
सहकारी अधिकारी, कणकवली यांची ऋणपरिशोधक म्हणून करण्यात 
येत आहे . 

सदर आदेश माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेसह नोंद करून 
आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ / अवासायन / आ . ग्रा .बि ./ स. प. वारगांव / अंतिम 
आदेश / २४०३/ सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
व नियम ( १९६१ ) व महाराष्ट्र अधिनियम २४ चे कलम १०२ ( २ ) 
१०३( १ )( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून 
मी , ए. एम . यशवंत , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
आदिनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था मर्या., वारगाव , ता . 
कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचा कामकाज / व्यवहार गुंडाळून 
संस्था अवसायनात घेण्यात येत आहे व कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर सहकारी अधिकारी , श्रे. २, कणकवली यांची ऋणपरिशोधक 
म्हणून नेमणुक करण्यात येत आहे . 

सदर आदेश माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेसह नोंद करून 
आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीने निर्गमित करण्यात येत आहे . 


ए . एम . यशवंत , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


ए. एम . यशवंत , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


७ 


हुदा 


|our 


m 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६/ अधिप्रदान / ८००४ / १५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९ ), 
(१० ), (११ ), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), ( १४ ), (१५ ), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून 
शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
श्री . किरणकुमार नागजी वैद्य 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
२ श्री . भिकू रामचंद्र मोरे 

व्यवस्थापक 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . हेमंत आत्माराम कळेकर विशेष वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उपनिबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहिल. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांना नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल. 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

__ (५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

___ (६ ) संस्थेच्या मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या 
दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणार सरचार्ज चलनाचा भरणा 
संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर केणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये . 

(८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट सहकारी संस्था, १९६० व ( सधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / ८०१० / १५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचनेअन्वये लोकमान्य ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), 
(९ ), ( १०), ( ११), ( अपसेट प्राइस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन 
राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री. दिपक चंद्रकांत गोरीवले . . 

व्यवस्थापक 

दापोली जिल्हा 
२ श्री . विकास उदय लिंगावळे 

वसुली अधिकारी 

दापोली जिल्हा 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहिल . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांना नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 


करावा. 


( ५) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६) संस्थेच्या मागणी व थकबाकी अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणार सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर केणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११ , शके १९३७ 


९ 


( १ ) 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि १/ मुंबई/निवडणूक / मणगुत्तीश्रीलक्ष्मी सह. पत. मर्या./ ४२२८/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम ७३अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी, एम. बी . तिटकारे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर , मणगुत्ती श्री लक्ष्मी सहकारी 
पतपेढी मर्यादित , साफल्य क्र . २, खोली क्र . ९० , सखाराम बाळाजी पवार मार्ग, मुंबई ४०० ०१३ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०१५- २०१६ ते सन २०२० -२०२१ या पाच वर्षांच्या (दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ ते 
११ ऑक्टोबर २०२० ) कालावधीसाठी येथोचितरीत्या गठित झाल्याचे जाहीर केले आहे : 
अनुक्रमांक उमेदवारचे नाव उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 
( २ ) 

( ४ ) 
१ सदुपाटील शामराव भागोजी योगेश्वर बिल्डींग नं. २, ५ वा मजला, रूम न . ५०८ / ५०२ , सर्वसाधारण 

ना. म . जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०१३ . 
२ इंगवले बाबुराव रामा 

२०३, मालती सुधा टॉवर , कपोल वाडी जवळ , गीता नगर , सर्वसाधारण 

भाईंदर (प.), ठाणे ४०१ १०१. 
३ उक्कोजी कृष्णा भरमा 

योगेश्वर बिल्डींग नं . २, ५ वा मजला, रुम नं . ५०८ / ५०९ , सर्वसाधारण 

ना .म. जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०१३ . 
कराडे महिपती शंकर 

४ / १०२, जय महावीर शक्ती को - ऑ. हौ. सो .लि ., चांदमन नगर , सर्वसाधारण 

उत्तन रोड, भाईंदर ( प.), जि . ठाणे . 
समाई संतराम जोतिबा ५ / ५०९ , घ . नं . २५१ , पटेल बिल्डींग , एफ ( योगेश्वर ) 

सर्वसाधारण 
को - ऑ. हौ . सो .लि ., ना .म . जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०१३. 
चौगुले मनोहर सतबा 

गणेश दर्शन को - ऑ.हौ. सो.लि ., ओ / ३४, खोली क्र . १४ , सर्वसाधारण 

सेक्टर- १२, खारघर, जि . रायगड . 
तेरणे अनुसया जोतिबा 

कालीमाता सेवा संघ, रूम नं . ३२ , संजय गांधी नगर , गुंफा रोड , महिला राखीव 

जोगेश्वरी ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०६० . 
चौगुले सुनंदा जोतिबा शिवशंकर चाळ , गल्ली नं . ५, डिमेलो कपाऊंड , 

महिला राखीव 
सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५ . 
निरंक निरंक 

इतर मागासवर्गीय 


निरंक 


निरंक 


भटक्या विमुक्त 
जाती/ जमाती 


११ निरंक 


निरंक 


निरंक 


अनुसूचित 
जाती / जमाती 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ आक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


एम. बी . तिटकारे, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर. 


मुंबई, 


दिनांक २६ आक्टोबर २०१५ . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
कमांक आस्था/ बी -२/ ५१७७/ २०१५. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


चाच 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेननंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


(१ ) 
१ 


( २) 
सौ . एस . आर. पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१, खेड . 


( ३ ) ( ४ ) 
६० दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ 
दिवस 
अर्जित दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ 
रजा 

तीन दिवस 
अर्जित रजा 


श्री . अ . अम . पाटणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
खेड . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ ११ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

( १ ) अंत्ययात्रा 
__ मनाई आदेश 

(२) धार्मिक विधी , धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक 
क्रमांक उचिशा /पोल २/ म . आ ./ ११४२ / २०१५. - ज्याअर्थी, रत्नागिरी 

सण इ . 
जिल्ह्यात दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१५ 

___ (३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
या कालावधीत हिंदू धर्मियांचा नवरात्र उत्सव व दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा मोहरम हे सण साजरे ( ४) सार्वजनिक करमणूकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
करण्यात येणार आहेत . नवरात्र उत्सव कालावधीत मोठ्या प्रमाणात 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच 
गरबा खेळण्यात येतो त्यावेळी गरबा पाहणेसाठी पुरुष व महिलांची 

सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. मोहरम दरम्यान विसर्जन मिरवणूका या 

उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे 
संमिश्र वस्तीतून काढण्यात येतात. सदरवेळी लहानसहान कारणांवरून 

व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
एकमेकांच्या कुरापती काढून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

होणार नाही. 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात नवरात्र 
उत्सव व मोहरम हे सण शांततेत पार पडावे व कायदा व सुव्यवस्था 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ ऑक्टोबर 
आबाधित रहावी याकरिता दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ०० -०१ वा . 

२०१५ रोजी दिला . 
पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी २४ - ०० वा . पर्यंत रत्नागिरी 

जी . जी . निगुडकर , 
जिल्हयाचे कार्यक्षेत्रात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम रत्नागिरी . 

जिल्हादंडाधिकारी , 
३७(१ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे पोलीस अधीक्षक , दिनाक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 

रत्नागिरी . 
रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा .क्र . जिविशा / नवरात्र / ३८०६७ / 
२०१५ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये माझे निदर्शनास आणून जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
दिले आहे व ते दिनांक त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

आदेश 
त्याअर्थी, मी, जी. जी. निगुडकर,जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई 

___ क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि. २/ कलम १९ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७(१ ) सन १९५१ चा कायदा 

संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र अधिनियम २४ सन १९६१ ) 
२२ वा नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , 

चे कलम १९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , अ. वि . 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ०० -०१ वा. पासून ते दिनांक 

पाटील, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग ता . कुडाळ, जि . 
२५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी २४ - ०० वा . पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याचे 

सिंधुदुर्ग, प . पू. राऊळ महाराज हॉस्पिटल सहकारी संस्था मर्या. , 
कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या 

सिंधुदुर्ग या संस्थेचे वाचले क्र . ३ मध्ये नमूद केलेल्या मसुद्याप्रमाणे 
आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत 

व पुनरुज्जीवनासाठी बोलविलेल्या विशेष साधारण सभेत सर्वानुमते 
येत आहे : 

संमत झालेल्या ठरावानुसार पुनरुज्जीवन करणेबाबत आदेश निर्गमित 

करीत आहे. 
( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्त्यारे , 
सोटे , तलवारी, बंदुका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

उपरोक्त संस्था अवसायनात घेण्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा 
फिरणे . 

जा.क्र . जिउनि /सिंधु/ २३४३ /वि .२/ कलम १०२/ अंतिम / २०१४, दिनांक 

२६ जून २०१४ चा अंतिम आदेश या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ 

आहे . 
घेऊन फिरणे. 

अ. वि . पाटील , 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्त्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची 

कुडाळ , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणेकिंवा तयार करणे. 

दिनाक २९ ऑक्टोबर २०१५ . सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग . 
(ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 
खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ -११ , शके १९३७ 


हुद्दा 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .२/ का . क. १५६/जिमसबँक / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून मी , अ.वि . पाटील , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये 
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., सिंधुदुर्गनगरी या बँकेच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील त्या त्या शाखेकडील शेती व बिगरशेती कर्जाच्या 
वसुलीसाठी (नागरी पतसंस्था, बलुतेदार संस्था, दुग्ध संस्था ) दिलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०७ २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उप नियम ( ३), ( ५), (६ ), ( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतुदी वगळून ) ( १२), ( १३), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) 
व ( २० ) नुसार वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील अटीस अधीन राहून , खालील दर्शविलेल्या 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक पूर्ण वेळ वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण 

कार्यक्षेत्र 
( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . आर . बी . सावंत 

विकास अधिकारी 

सांगवे 

सिंधुदुर्ग 
२ श्री . पी . पी . कुडतरकर 

विकास अधिकारी 

भुईबावडा 

सिंधुदुर्ग 
३ श्री . व्ही. बी. बागलकर 

विकास अधिकारी 

म्हापण 

सिंधुदुर्ग 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील. 
( ४) बँकेने अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेण्यात येतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पूर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोदवही ( रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
म्हणजेच संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या 
कार्यालयास पाठवावा. 

( ९) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेची आहे. 
हा आदेश आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला आहे. 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ १३ 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे . 

( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे 
पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
__ ( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


सुरेश मेंगडे, 
पोलीस उप आयुक्त , (विशेष शाखा ), 

नवी मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म. आ ./ ४०७२/ २०१५ . - ज्याअर्थी, 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यासाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी धनत्रयोदशी , दिनांक 
१० नोव्हेंबर २०१५ रोजी नरकचतुर्दशी, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी लक्ष्मीपुजन , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दीपावली पाडवा / 
बलिप्रतिपदा, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी भाऊबीज, दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पंडित जवाहलाल नेहरू जयंती ( बालदिन ), 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी छठपुजा असे सण व उत्सव साजरे 
केले जाणार आहेत . अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजीचे २४- ०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३) चा अंमल जारी करणे 
आवश्यक आहे. 

(२ ) आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

( ३ ) त्याअथी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा. 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजीचे ०० - ०१ वा. पासून ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे 
२४ - ०० वा. पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणाताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
करणे. 

( क ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, दंडा, काठ्या, बंदुका, रिव्हाल्वर , 
देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , 
जमा करणे व तयार करणे. 

( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राजापूर , 

(कॅम्प लांजा ) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिरा /कॅम्प लांजा / प्रशा- १ / अंतिम आदेश/ पौर्णिमा 
स्वयंरोजगार / ६८६/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२( २ ) व कलम 
१०३( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . 
धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राजापूर , जि . रत्नागिरी या 
अंतिम आदेशाने पौर्णिमा स्वयंरोजगार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., 
बेनी / बू/ ता . लांजा ( नोंदणी क्र . आरटीजी. / अलजेए / जीएनएल / 
७७७/ २००६ , दिनांक ३ जानेवारी २००६ ) या संस्थेचे कामकाज बंद 
करून उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित 
केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच 
अधिनियमातील कलम १०३( १ ) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त 
सहायक सहकारी अधिकारी लांजा यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल 
ती मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था 
अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधिन 
करावयाचा आहे . 
__ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पारित करण्यात येत आहे. 


६ 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राजापूर , 

( कॅम्प लांजा). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
कलम ( ३ ) अन्वये पाचकिंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि. शा . / म . आ ./ ३८६९ / २०१५ . - ज्याअर्थी, नवी । 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात. दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दसरा /विजयादशमी, दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मोहरम ( ताजिया), दिनांक २६ ऑक्टोबर 
२०१५ रोजी कोजागिरी पौर्णिमा असे सण व उत्सव साजरे केले जाणार 
आहेत . तसेच दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयातील पनवेल व उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक 
व पोटनिवडणूक मतदान होणार असून दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजी मतमोजणी होणार आहे . अशावेळी नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या 
दृष्टीकोनातून दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे२४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) चा 
अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

( २) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

( ३ ) त्याअर्थी, मी , प्रशांत खैरे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २० ऑक्टोबर 
२०१५ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे 
२४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणाताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे. 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 


प्रशांत खैरे , 
नवी मुंबई, 

___ पोलीस उप आयुक्त, (विशेष शाखा) , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ . 

नवी मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राजापूर , 

(कॅम्प लांजा ) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिरा / कॅम्प लांजा / प्रशा-१/ अंतिम आदेश / लांजा बेरोजगार / 
५६४ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२( २ ) व कलम १०३ (१ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर , जि . रत्नागिरी या अंतिम 
आदेशाने लांजा तालुका बेरोजगार सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
लांजा ( नोंदणी क्र . आरटीजी / अलजेए / जीएनएल / ओ / ७७२/ २००१, 
दिनांक ४ जानेवारी २००१ ) या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील 
कलम १०३( १ ) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त सहकारी 
अधिकारी श्रेणी-१ सहकारी संस्था, लांजा यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 
। उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कावर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल 
ती मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था 
अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधिन 
करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २०१५ रोजी पारित करण्यात येत आहे . 


करणे . 


___ ( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका रिव्हाल्वर , 
देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे , 
जमा करणे, तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे. 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राजापूर , 

( कॅम्प लांजा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११ , शके १९३७ १५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी-२ /५३९८/ २०१५. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित /परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

परिवर्तीत 


अर्जित / 


अर्जित रजा / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


मोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीनवेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


१ 


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५ 


सौ. व्ही . ए. दिक्षित 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अति सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


( ३) ( ४ ) 
१२८ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ 
दिवस ते 
अर्जित दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१५ 
रजा 

तेरा दिवस 
अर्जित रजा 


श्री . जे. पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अति सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१५ 


दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१५ 

च्या सुट्ट्या 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळे 

पूर्वीपासून ते 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी -२/ ५३९७/ २०१५ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


अ .क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित रजा / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा /सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीनवेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


(१) 
१ 


दिनांक १६ नोव्हेंबर२०१५ 


(२ ) 
सौ . अ. ग. बेहेरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग - १, दापोली. 


( ३) ( ४ ) 
८५ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ 
दिवस 

ते 
अर्जित दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ 
रजा 

नऊ दिवस 
अर्जित रजा 


चे 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 


श्री . आर . एस. धडके , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क .स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, 
दापोली . 


दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१५ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंतचा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD, MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


